मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक 
मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५मे, २०२३. 


संदर्भ - 
१. शासन निर्णय क्रमांक:- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०२३. 
२. शासन निर्णय क्र:- फळबाग-२०२१/प्र.क्र.६३/मग्रारो-५, दि. ३० मार्च, २०२२. 
३. संचालक फलोत्पादन यांचे पत्र क्र. जा.क्र. कृआ/फलो-२/मग्रारोहयो/सन्मान/१५७६६/ 
२०२३ दि.१० मे,२०२३. 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 
कामांची गती व गुणवत्ता वाढवून कामे पूर्ण करणे हे शासनाचे ध्येय साध्य करणे तसेच प्रशासकीय व 
तांत्रिक मंजूरीच्या अधिकाराबाबत धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याकरीता सुधारीत शासन 
आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सळग SATA, शोताच्या बांधावर व 
पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड/ वृक्ष लागवड व फुलपिक लागवड कार्यक्रम राबविण्यात 
येत आहे. संदर्भ क्र.१ वरील झासन निर्णयान्वये तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यतेच्या गठित समितीबाबत 
क्षेत्रीय स्तरावर संभ्रम निर्माण होत असल्याबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये संचालक फलोत्पादन 
यांनी कळविण्यात आलेले आहे. 
२. त्यामुळे विभागाच्या दिनांक 93.08.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयामध्ये बदल करण्याचे विचाराधीन असल्यामुळे खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


नियोजन विभाग रोहयो प्रभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक - मग्रारोहयो- 
२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० दिनांक १३ एप्रिळ, २०२३ अन्वये मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व 
तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत मान्यता प्रदान करण्यात आळेळा 
आहे. व त्यामध्ये मनरेगा अंतर्गत येणारे सर्व कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याच्या 
अधिकारांबाबतचा कार्यालयीन पदनिहाय TH देण्यात आलेला आहे. सदर तक्त्यामध्ये खालील 
प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० 


वित्तीय मर्यादा | कामे करणारी हासकीय | प्रशासकीय मान्यता तांत्रिक मान्यता देणारा अधिकारी 
यंत्रणा देणारा अधिकारी 
|  रु.२५ | इतर यंत्रणा कार्यकारी अभियंता जि.प. इतर यंत्रणेचे तालुका  । 
लाखापर्यंतच्या जि.प. बांधकाम बांधकाम / राज्य पातळीवरील तांत्रिक अधिकारी 
कामांकरीता उपविभाग / राज्य बांधकाम/ मृद व (उपअभियंता जि.प. बांधकाम / 
बांधकाम / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा | राज्य बांधकाम विभाग/ मृद व 
जलसंधारण/ जलसंपदा | विभाग तसेच जिल्हा जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग 
विभाग स्तरावरील कृषी, वने, /तालुका कृषी अधिकारी/ वन 
(ABSA लागू नाही) सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र अधिकारी/वने तसेच 
(Line Department) इत्यादी संबंधित सामाजिक वनीकरण इत्यादी 
अधिकारी 
च्या ऐवजी 
वित्तीय मर्यादा | कामे करणारी हासकीय | प्रशासकीय मान्यता तांत्रिक मान्यता देणारा अधिकारी 
यंत्रणा देणारा अधिकारी 
रु. २५ इतर यंत्रणा कार्यकारी अभियंता जि.प. इतर यंत्रणेचे तालुका 
लाखापर्यंतच्या जि.प. बांधकाम बांधकाम / राज्य पातळीवरील तांत्रिक अधिकारी 
कामांकरीता उपविभाग / राज्य बांधकाम/ मृद व (उपअभियंता जि.प. बांधकाम / 
बांधकाम / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा | राज्य बांधकाम विभाग/ मृद व 
जलसंधारण/ जलसंपदा | विभाग तसेच तालुका | जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग / 
विभाग कृषी अधिकारी, वने, | मंडळ कृषी अधिकारी/ वन परिक्षेत्र 
(EAS लागू नाही) सामाजिक वनीकरण अधिकारी/वने तसेच सामाजिक 
(Line Department) इत्यादी संबंधित वनीकरण इत्यादी 
अधिकारी 
असे वाचण्यात यावे. 


२. 


विभागाच्या दिनांक ३०.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत असलेल्या 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग sara, 


शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड/ वृक्ष लागवड व फुलपिक लागवड 


कार्यक्रमाकरीता 


३. 


लागू राहील. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०५१५१८२७५५८५१६ असा 


आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


मा.राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


प्रत, 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 


Date: 2023.05.16 15:24:22 +05'30' 


अपर 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


(नंदकुमार) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० 


२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
3) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
९) मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
१०) मा.समिती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१३) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर. 
१४ आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१६) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१७) मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे. 
१८) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
१९) सर्व जिल्हाधिकारी. 
२०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२१) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
२२) सर्व अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे/सर्व अधीक्षक अभियंता,लघु पाटबंधारे, (स्थानिकस्तर). 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


23) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

२४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता). 

२५) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

२६) सर्व उपायुक्‍त (विकास). 

२७ महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 

२८) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 
२९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

३० सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव व कार्यासन अधिकारी, रोहयो. 
३१) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

३२) निवडनस्ती, रोहयो- १०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


